सन 202-29 या आर्थिक वर्षात राज्यात बिगर 
आदिवासी क्षेत्रात अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी 
ग्राम बाल विकास केंद्र (VCDC) या योजनेसाठी 
अर्थसंकल्पीत केलेला निधी वितरीत व खर्च 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एबावि-२०२०/प्र.क्र.९३/ का-५ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक-२२ ऑक्टोबर, २०२०. 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्रक्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिळ,२०२०. 
२. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्रक्र.६५/अर्थ-३, दिनांक ४ मे,२०२०. 
३. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एबावि-२०१६/प्र.क्र.३३१/का-५, 
दिनांक २६.९.२०१७. 
प्रस्तावना :- 
राज्यातील कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी बिगर आदिवासी क्षेत्रातील अतितीव्र कुपोषित 
बालकांसाठी ग्राम बाळ विकास केंद्र (VCDC) स्थापन करण्याची योजना संदर्भाधीन क्र.३ येथील दिनांक 
२६.९.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये सुरु करण्यात आलेली आहे. सदर योजना राबविण्याकरीता सन २०२०-२१ 
या आर्थिक वर्षाकरीता अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या ₹१०.०० कोटी इतक्या निधीपैकी ₹३.३० कोटी निधी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या बिगर आदिवासी 
क्षेत्रातील अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्र (VCDC) या योजनेकरिता सन २०२०-२१ 
या आर्थिक वर्षामध्ये २२३६ पोषण आहार, १०१, विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, (०९) अतितिव्र कुपोषित 
बालकांवर उपचार, (०९) (०१) ग्राम बाल विकास केंद्र कार्यक्रम (२२३६-१९९२) या लेखाशिर्षाखाली 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या उद्दिष्टाकरिता अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या ₹१०.०० कोटी 
निधीपैकी ₹३.३० कोटी (अक्षरी रुपये तीन कोटी तीस लक्ष फक्त) इतका वितरीत व खर्च करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर वितरीत करण्यात आलेला निधी शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार खर्च करण्याची व 
सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्याची दक्षता आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांनी घ्यावी. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १६२/व्यय-६, दिनांक ७.१०.२०२० 
अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२०/प्र.क्र.९२३/का-५. 


8. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०१०२२१२५१४१७८३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


by RAVINDRA SITARAM 167410६ 
jarashtra, 


RAVINDRA र 
SITARAM 1974९0८: 


ate: 2020.10.22 12:52: 


(र.सि.जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


6८3705876९64८25250082 
RALAYA,MUMBA, 
ead367c64cc2bc9d7391 


LOPMENT, 
\AHARASHTRA, cn=I DRA SITARAM JARANDE 


Ee) 


मा. मंत्री/राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/ विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई. 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक, HAH, मुंबई-३२ 

सचिव (महिला व बालविकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

आयुक्‍्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 

विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास (सवी. 

qo) जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (सवी. 

११) बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी ) (सवी. 

92) महाळेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 

१३) महिला व बाळ विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 

१४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 


Sf ele] SS SS 


vo 


१५) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 

१६) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

१७) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२)/ वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई 
१८) अवर सचिव (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९) निवड नस्ती (का-५) महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


